महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः असब-१२१९/प्र.क्र.३१/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १३ मार्च, २०२० 


संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग समक्रमांकाचे शासन आदेश दि.१२/०६/२०१९ व 
दि.०६/०८/२०१९ 


आदेठा 


श्री.वि.श्री.पाटील, अवर सचिव, नगर विकास विभाग यांची संदर्भाधीन दि.१२/०६/२०१९ च्या 
शासन आदेशान्वये, सार्वजनिक आरोग्य विभागात बदली करण्यात आली होती. तसेच संदर्भाधीन 
दि.०६/०८/२०१९ च्या शासन आदेशान्वये, सदर बदली आदेशास स्थगिती देण्यात आली होती. 


२. आता सदर आदेशान्वये, प्रशासकीय कारणास्तव श्री.वि.श्री.पाटील, अवर सचिव, नगर विकास 
विभाग यांच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात झालेल्या बदलीस देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात येत 
आहे. 


३. हे Mea तत्काळ अंमलात येतील. श्री.वि.श्री.पाटील, अवर सचिव यांना नगर विकास विभागाने 
सार्वजनिक आरोग्य विभागात रूजू होण्यासाठी तत्काळ कार्यमुक्त करावे. 


छ. सदर कार्यालयीन Byes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२००३१३११२८५०५००७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Gajanan को 


b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cle 
शः 7 
B h | aa [30 G (1 fav INumber=54b1 1b 1ccbdc577d7 1dce3b3 1 3c3fefSdc2ad65 
9e360f73b682d6b6fccb8aecf, Gi Bhimrao Gura’ 
Date: 2020.03.13 11:31:18 +05'30° 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

२. अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, नगर विकास विभाग / सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

५. सह/उप सचिव (आस्थापना), नगर विकास विभाग / सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 

६. श्री.वि.श्री.पाटील, अवर सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (विभागामार्फत) 

७. निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


